सिध्देश्वर पेठ, मौजे कसबे, ता. उत्तर सोलापूर, 
जि. सोलापूर येथील न.भू.क्र. ६१६६ क्षेत्र २०२३ 
चौ.मी. या मिळकतीचे ब-२ सत्ताप्रकार ग्राह्य 
धरुन नजराणा म्हणून वसूल केलेली एकूण रु. 
५८,३०,२४५/- इतकी रक्‍कम परत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. जमीन ३७२२/३६४/प्र.क्र.८७/ज-५ 
१ला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :-१) जिल्हाधिकारी, सोलापूर २०२१/म.शा./कार्या-३/संकलन न.भू.१/प्र.क्र./आरआर-६३, 
दि. १३/०१/२०२२. 
२) मा. मंत्री (महसूल) यांचे अर्धन्यायिक आदेश क्र. आरटीएस-३७१८/४७८८/प्र.क्र.०५/ज-५, 
दि. ०१/०१/२०१८. 


शासन निर्णय:- 
सिध्देश्वर पेठ, मौजे कसबे, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर येथील न.भू.क्र. ६१६६ क्षेत्र २०२३ 


चौ.मी. मिळकतीचे या ब-२ सत्ताप्रकार ग्राह्य धरुन नजराणा म्हणून वसूल केलेली एकूण रु. ५८,३०,२४५/- 
(अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न लक्ष तीस हजार दोनशे पंचेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम परत करण्याबाबत अर्जदार 
हुजेफा बिल्डर्स भागीदार श्री. म. इसाक अ. कादर शेख यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरून जिल्हाधिकारी, 
सोलापूर यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन दि.१३/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला होता. 
सदर प्रकरणी तत्का. मा.मंत्री (महसूल) यांनी संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद दि. ०१/०१/२०१८ 
आदेशान्वये सदर मिळकत ही “क” सत्ताप्रकाराची असल्याचे निर्देश दिलेले आहे. त्यामूळे या प्रकरणी वर्ग 
-२ जमीन गृहीत धरून कपात केलेली नजराणा रक्‍कम परत करण्याची आवश्‍यकता आहे. 
०२. त्यास अनुसरुन, सिध्देश्वर पेठ, मौजे कसबे, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर येथील न.भू.क्र 
६१६६ क्षेत्र २०२३ चौ.मी. या मिळकतीचे ब-२ सत्ताप्रकार ग्राह्य धरुन नजराणा म्हणून वसूल HAA एकूण रु. 
५८,३०,२४५/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न लक्ष तीस हजार दोनशे पंचेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम हुजेफा 
बिल्डर्स भागीदार श्री. म. इसाक अ. कादर शेख यांना अदा करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
०३. सदर रक्कम “लेखाशीर्ष क्र. ००२९- जमीन महसूल” या जमा लेखाशिर्षाच्या “वजा परतावे” 
(Deduct Refund)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामधील तरतूदीमधून अदा करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन ३७२२/३६४/प्र.क्र.८७/ज-५ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१५२७४३९७१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SHRIDHARRAO व्क्शी 
KOTHEKAR : ites 


Date 


(सुनिल कोठेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 
प्रत:- 
१. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
४. सह सचिव (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. उप सचिव (ज-५) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग. 
६. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (व्यय-९/साधनसंपत्ती कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
९. हुजेफा बिल्डर्स भागीदार श्री. म इसाक म. कादर शेख, रा. १२७, सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर. 
१०. निवडनस्ती / ज-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


